गोपनीय/तात्काळ महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, 
महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई. 
[लक्षवेध :- श्री. एस.एस.बर्वे, पोलीस उपमहानिरीक्षक (आस्थापना) | 


क्रमांक - आयपीएस-१७०७ /प्र.क्र. २४७ /पोल १, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जून, २००७. 


विषय : अपर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिका-यांच्या बदल्या / 
पदोन्नतीने नियुक्त्या. 


संदर्भ : १) आपले पत्र क्रमांक डीजीपी / सीबी / २००७ / २३८, 
दिनांक ०५.०६.२००७ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक आयपीएस-१२०६ / 
प्र.क्र.२६० / पोल-१, दिनांक १४ जून, २००७. 
उपरोक्‍त विषयाबाबतच्या संदर्भाधीन प्रस्तावास अनुसरुन आपणास कळविण्याः 
येते की, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय निकड विचारात घेता 


खालील नमूद पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांना / नियुक्‍तीस शासनाने मान्यता दिली आहे :- 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद | नवीन नियुक्तीचे पद 
क्र. 
षां श्री. हसन गफूर, अपर पोलीस महासंचालक, अपर पोलीस महासंचालक. 
भापोसे-१९७४ (बदली आदेशाधीन) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग. 
मुंबई (श्रेणीवाढ पदावर) 
२ | श्री. बी. टी. निग्लोव्हा, | विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अपर पोलीस महासंचालक व 
भापोसे -१९७४ राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, संचालक, पोलीस बिनतारी 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे संदेश, महाराष्ट्र राज्य, TT 
अ. (पद रिक्‍त झाल्यानंतर) 
पदोन्नतीने 
३ | श्री. पी. पी. श्रीवास्तव, । प्रधान सचिव (विशेष), उप महासमादेशक, गृहरक्षक दल 
| पोते गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई व उपसंचालक, नागरी संरक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४ । श्री. पंकज गुप्ता, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अपर पोलीस महासंचालक. 
भापोसे-१९७६, नक्षलविरोधी अभियान, नागपूर नक्षलविरोधी अभियान, नागपूर 
(श्रेणीवाढ पदावर) पदोन्नतीने 
५ | श्री. के. सुब्रम्हण्यम, पोलीस आयुक्‍त, नागपूर प्रधान सचिव (विशेष). 
भापोसे-१९७६, (बदली आदेशाधीन) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद नवीन नियुक्तीचे पद 
क्र 
६ | श्री. पी. एन. दीक्षित, अपर पोलीस महासंचालक,राज्य अपर पोलीस महासंचालक 
भापोसे-१९७७, मानवी हक्क आयोग, मुंबई (प्रशिक्षण व खास पथके), 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७ | श्रीमती श्रीदेवी गोयल, । संचालक, अपर पोलीस महासंचालक 
१ भापोसे-१९७७ महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक । (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई (श्रेणीवाढ पदावर) 
८ श्री एएलवर्मा , उप महासमादेशक, गृहरक्षक दल व | संचालक, 
भापोसे-१९७८ उपसंचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई नाशिक 
९ | श्री. ए. एम. पटनायक , | सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) । अपर पोलीस महासंचालक 
भापोसे-१९७९ मुंबई (वाहतूक ), महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई (श्रेणीवाढ पदावर) 
पदोन्नतीने 
१० | श्री. एस. एम. आवटे, | सहआयुक्त (प्रशासन),मुंबई अपर पोलीस महासंचालक 
| भापोसे-१९७९ (नियोजन व समन्वय ), 
| महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(श्रेणीवाढ पदावर) पदोन्नतीने 
a श्री. सत्यपाल सिंग विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण | पोलीस आयुक्‍त, नागपूर 
भापोसे-१९८० परिक्षेत्र पदोन्नतीने 
१२ | श्री. अहमद जावेद, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अपर पोलीस महासंचालक, 
भापोसे-१९८० रा.रा.पो.बल,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई | राज्य राखीव पोलीस बल, 
। महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
(श्रेणीवाढ पदावर) पदोन्नतीने 


२. प्रस्तुत प्रकरणी कृपया तात्काळ कार्यवाही करुन, अनुपालन अहवाल, संबंधितांनी कार्यभार 


स्वीकारल्याचा दिनांक नमूद करुन, शासनास सत्वर पाठविण्यात यावा. 
( सु. ज. महाजन ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 
3) मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 


४) मुख्य सचिव यांचे सहसचिव. 

५) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक Pe 

६) प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक. Se 

७) प्रधान सचिव (अ. व सु.), यांचे स्वीय सहाय्यक. Ez b °] 
८) लेखा अधिकारी, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई (2-3. 


९) निवडनस्ती (पोल-१) 


AWE. 
THE |406 lo 


